जळगांव जिल्ह्यातील एरंडोळ तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.२७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक- २८ जून, २०२२ . 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र. /साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/जळगांव/३२४, दिनांक २८/०१/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये जळगांव जिल्ह्यातील एरंडोल तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर HS आहे. तसेच 


जिल्हा परिषद, जळगांव यांनी सदर रस्ते योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात 


घेता, सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून GUAT करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, जळगांव 


यांचा ठराव विचारात घेऊन जळगांव जिल्ह्यातील wee 


तालुक्यातील खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी. 
चिं भे उमरदे (रामा-१८५) खर्डी ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-७० 
मशीन ते पाझर तलाव रस्ता. 
२. खर्ची ते चोरटक्की रस्ता. ०/०० ते ७/०० =| ७.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-७१ 
३. दापोरी ते लमांजन रस्ता. ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-७२ 
४. रवंजा बु. ते लमांजन रस्ता. | ०/०० ते ५/०० ।५.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-७३ 
4, जवखेडा खु. ते बांभोरी बु. ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-७४ 
रस्ता. 
६. पिप्री बु. ते चिचपुरा रस्ता. ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-७५ 
एकूण ३०.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.२७/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील जळगांव जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३०.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (६४६४.७५० -- ३०.००) म्हणजेच 
६४९४.७५० कि. मी. इतकी होईल. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२९११५९४८६३१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN a 
KACHARE = 
(ग.सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगांव (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, जळगांव. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगांव. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

) 
) 


८) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


